श्रीमती अश्विनी राजेंद्र भारुड (श्रीमती अश्विनी 
सुरेश ठाकूर) यांना सहाय्यक आयुक्त, 
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे पदावरील 
प्रतिनियुक्‍तीस मुदतवाढ देणेबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : प्रतिनि-२६२१/प्र.क्र १६४/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १४ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा: १) झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन आदे क्र. प्रतिनि- २६२१/प्र.क्र.१६४/प्रशा-२, 

दिनांक २७.०१.२०२२. 

२) ग्रामविकास विभाग, शासन आदेशा क्र.मविसे-१०२१/प्र.क्र.१७९/२०२१/आस्था-३, 
दि.२४.०५.२०२२. 

3) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन आदेशा क्र. प्रतिनि- २६२१/प्र.क्र.१६४/प्रशा-२, 
दिनांक १३.०२.२०२३. 

४) शिक्षण आयुक्तालय यांचे पत्र क्रआशिका/आस्था-अ/प्रतिनि/१०१/२०२४/८०५, 

दिनांक ३१.०१.२०२४. 


शासन आदेठा : 


वाचा येथील क्र.१ च्या शासन आदेशान्वये श्रीमती अश्विनी राजेंद्र भारुड, उपजिल्हा कार्यक्रम 
समन्वयक (मनरेगा), जिल्हा परिषद, नंदुरबार यांना सहाय्यक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा 
परिषद, पुणे पदावर प्रथमत: १ वर्षासाठी प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना देण्यात आली होती. श्रीमती 
भारुड यांचा सदर पदावरील प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी दि.०८.०२.२०२४ रोजी पूर्ण झाला आहे . 
२. वाचा क्र.२ अन्वये ग्राम विकास विभागाकडील दि.२४.०५.२०२२ च्या आदेशान्वये श्रीमती 
अश्विनी ठाकूर (भारुड), सहाय्यक आयुक्‍त यांना महाराष्ट्र विकास गट-अ मधील गटविकास 
अधिकारी (एस-२०) संवर्गातील उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (एस-२३) संवर्गात सध्याच्या कार्यरत 
पदी पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार श्रीमती अश्विनी ठाकूर(भारुड), यांना महाराष्ट्र राज्य 
परीक्षा परिषदेमध्ये एस-२३ या वेतनश्रेणीत समकक्ष उपआयुक्त पदावर पदस्थापना देऊन, पुढील 
एक वर्षाकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
३. श्रीमती अश्विनी राजेंद्र भारुड यांच्या प्रतिनियुक्‍्तीस दिनांक २७.०१.२०२२ रोजीच्या शासन 


आदेझ्ातील अटी व शर्ती पूर्वीप्रमाणेच लागू राहातील. 


शासन Beat क्रमांकः प्रतिनि-२६२१/प्र.क्र १६४/प्रशा-२ 


४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०२१४१६२७१०१५२१ असा 
आहे. हा शासन sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
VI J AY N IVRUTTI BA ता य य जोळलीव्णे 


2.5.4.20=c7a4e3 1 cd0e0c9eec89f89869f2dd675d7 1 f0636b0a2ea82e4 
85826669926889, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


BHOSALE oer ial 
(विजय भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२) सह/उप सचिव, (आस्था-३), ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई. 

३) सर्व शिक्षण संचालक. 

४) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे. 

५) श्रीमती अश्विनी राजेंद्र भारुड, सहाय्यक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे. 

६) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
प्रत माहितीस्तव :- 


१.मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक. 
२.प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३. सर्व सह सचिव/उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


